शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा या 
योजना अतंर्गत सन २०२२-२३ मधील मंजूर 
विकास कामात अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: ग्राक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.५२/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ मे, २०२३ 


वाचा :- शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०२२ / प्र.क्र.१४३/ का.९, 
दिनाक २४ जानेवारी, २०२३. 

प्रस्तावना- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामिण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक २४ जानेवारी, २०२३ चे परिशिष्ट “अ* अन्वये विकास कामे मंजूर 
करण्यात आलेली आहेत. सदर विकास कामांच्या नावात बदल करून शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन शुध्दीपत्रक 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामिण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २४ जानेवारी, २०२३ चे परिशिष्ट “अ” अन्वये खालील विकास कामे 


मंजूर करण्यात आलेली आहेत. 
जिल्हा । तालुका क्रमांक | ग्रामपंचायतीचे | विकास काम मंजूर निधी 
अ.क्र नाव (रुपये लक्ष) 
a हिगोली | सेनगाव ७६ भंडारी मौजे भंडारी येथे कब्रस्तानसाठी ५.०० 
सरंक्षण भिंत बांधकाम करणे 
२ ७७ ।केद्राबु. मौजे केंद्रा बु.ता. सेनगाव येथे दर्गाला । २०.०० 
जाणारा सिमेंट रस्ता व पुल बांधकाम 
करणे 
एकूण २५.०० 


२. उपरोक्त मंजूर विकास कामांच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत 


अ.क्र | जिल्हा | तालुका | क्रमांक | ग्रामपंचायतीचे | विकास काम मंजूर निधी 
नाव (रुपये लक्ष) 
"| हिंगोली | सेनगाव | ७६ भंडारी मौजे भंडारी ता.सेनगाव येथे मशिदी साठी | ५.०० 
संरक्षण भिंत बांधकाम करणे 
२ ७७ ।केंद्राबु. मौजे केद्रा बु. ता.सेनगाव येथे दर्ग्याला २०.०० 
जाणारा रस्ता खडीकरण व मजबुतीकरण 
करणे 
एकूण २५.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.५२/का.९ 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 

8. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५१७१५३५३३७९१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 
ERNMENT OF RF 


SARANGKUMAR 
VASANTRAO PATIL 


Noo 


‘6AB4E7456 
.=SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 
30! 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 


. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. 


संबंधित जिल्हाधिकारी 


१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/आयुक्‍्त, महानगरपालिका, अहमदनगर. 

११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


